अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते 
व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा 


मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० मार्च, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्रमांक/का २(२)२०२२/ TAAA/2E AG, दिनांक १४/०६/२०२२. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग 
रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून CoA करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी केलेल्या मागणीनुसार 
सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच प्रशासक 
तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांची मागणी विचारात घेता, सदर 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांची मागणी विचारात घेऊन 
अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती तालुक्‍यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी) 
अमरावती HEY शॉर्ट रस्ता रामा. ग्रामीण (०/०० ते 0/300) | १६.०५० प्रमुख जिल्हा मार्ग 
२९९ ला जोडणारा शोगांव मार्ग- ४३ ०.३०० कि.मी. । कि.मी. क्रमांक -१०९ 
रहाटगांव मासोद परसोडा बोडणा ग्रामीण (०/०० ते १/५००) 
रस्ता. मार्ग-१३९ ।१.५००कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ०/२५०) 
मार्ग- ५३ ०.२५० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६४/नियोजन-२ 


ग्रामीण (०/०० ते ६/००) 
मार्ग-१४२ | ६.००कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते 2/00) 
मार्ग- 32 2.00 कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते २/००) 
मार्ग- ८४ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते ४/००) 
मार्ग- ७७ ४.०० कि.मी. 


१६.०५० 
एकूण कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अमरावती जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६.०५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२०५१.८१० -- १६.०५०) म्हणजेच २०६७.८६० मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
१६.०५० कि. मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६३४९.९४० - १६.०५०) म्हणजेच ६३३३.८९० कि.मी. 
इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२३१३२४००५६१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN ४ 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत :- 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, अमरावती 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६४/नियोजन-२ 


३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 

४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


